प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(रामेती), पुणे या संस्थेमधील निबंधक तथा सहायक 
प्राध्यापक वर्ग-१ या पदाची वेतनश्रेणी उन्नत करुन, 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन- २०२२/प्र.क्र.०१/२२/१२-अ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: 30 मार्च, २०२२. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय क्र.टीआरएन २००९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ दि.२३.९.२०११ 
२. शासन निर्णय क्र.टीआरएन २०११/प्रक्र.२८७/११/१२-अ दि.१४.१०.२०१३. 
३. शासन निर्णय क्र.यशदा २०१४/४४१/प्रक्र.९३/१४/१२-अ दि.११.५.२०१५. 
४. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही/२०११ प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, दि.१७.१२.२०१६. 
५. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५११०/कार्यासन१२, दि.१६.०२.२०१८. 
६. शासन पत्र सा.प्र.वि.क्र. टिआरएन २०२१/प्र.क्र.१०५/२०२१/१२-अ, दि.२३.०९.२०२१ 
७. प्राचार्य, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पुणे, यांचे पत्र.क्र.रामेती पुणे/ 

राप्रधो/प्र.नि./पदभरती/९९८/२१, दि. १६.११.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन राज्यातील सर्व संवर्गातील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांचे प्रशासकीय प्रशिक्षण घेण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये ६ विभागीय 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेचा अंतर्भाव असून संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व विभागीय संस्थांकरिता 
२० पदांचा एकसमान आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(रामेती), पुणे संस्थेतील सदर पदांपैकी रिक्‍त असलेली प्रतिनियुक्‍तीची पदे भरण्यासाठी दिलेल्या जाहिरातीस 
अनुसरुन प्राप्त अर्जांच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.७ अन्वये संस्थेकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक 
वर्ग-१ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेमधील निबंधक तथा सहायक 
प्राध्यापक वर्ग-१ (वेतन श्रेणी वेतन एस-१९-५५१००-१७५१००) या पदावर श्रीमती शितळ निकम, अवर सचिव (उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभाग) (एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) यांची खालीलप्रमाणे प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. :- 


aH.) नाव/पदनाम/वेतनश्रेणी | मुळ प्रशासकीय | प्रतिनियुकक्‍तीचे पद / वेतनश्रेणी | प्रतिनियुक्‍तीचा | प्रतिनियुक्‍तीचा 
विभाग दिनांक कालावधी 
7 श्रीमती शितल निकम उद्योग,उर्जाव | निबंधक तथा सहाय्यक आदेशाच्या । आदेशाच्या 
अवर सचिव, उद्योग, उर्जा व | कामगार विभाग प्राध्यापक वर्ग-१ दिनांकापासून | दिनांकापासून 
कामगार विभाग (असुधारीत वेतनश्रेणी १ वर्ष 
(वेतनश्रेणी एस-२३-६७७००- १५६००-३९१००(ग्रेड पे ५०००) 
२०८७००) सुधारीत वेतनश्रेणी 
(एस १९-५५१००-१७५१००) 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन- २०२२/प्र.क्र.०१/२२/१२-अ 


२. तसेच प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेतील निबंधक तथा सहायक 
प्राध्यापक वर्ग-१ (वेतन श्रेणी एस १९-५५१००-१७५१००) या पदाची वेतनश्रेणी उन्नत करण्यास याव्दारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. श्रीमती शितल निकम, अवर सचिव, (उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग) यांच्या निबंधक तथा 
सहायक प्राध्यापक वर्ग-१या पदावरील सदर प्रतिनियुक्‍तीच्या दिनांकापासून ०१ वर्षापर्यंत सदर पदाची वेतनश्रेणी 
एस-२३-६७७००-२०८७०० अशी राहिल. त्यानंतर सदर निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ हे पद आपोआप 
मुळ वेतनश्रेणीत अवनत होईल. 


३. सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-२ 
मधील खालील अटी व शातींच्या अधीन राहील. :- 


१) प्रस्तुत प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित विभागास लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने सेवेची 
आवश्यकता वाटल्यास सदर अधिकाऱ्यास परत बोलविण्यात येईल. प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेस वरील कर्मचा-याच्या सेवेची आवश्‍यकता नसल्यास संबंधितांना 
३ महिन्याची नोटीस द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे, शासनास सदर बाब अवगत करण्यात यावी. 

२) प्रतिनियुक्तीवर असतानाच्या कालावधीतील वेतनाचा/रजा वेतनाचा खर्च प्रादेशिक कृषी विस्तार 
व्यस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेने करावा. 

३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-४ मध्ये विहित 
केलेल्या दरानुसार प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेकडून रजा 
वेतन व निवृत्ती वेतन अंशदान देण्यात यावे 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अंनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि. २१.०८.२०१४ अन्वये विहित राष्ट्रीय 
निवृत्ती वेतनबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध विभागीय चौकशी करावयाची झाल्यास त्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे परत 
करण्यात याव्यात. 

६) हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२२/२०२२/सेवा-९,दि.२८.०१.२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३३१०९५१००८००७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LEENA ASHISH 


SANKHE 


(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र्‌ -१ मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३) मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) महासंचालक, यशदा, पुणे. 
५) विभागीय आयुक्त, पुणे 
६) सहसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१४, मंत्रालय, मुंबई 
७) उपसचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन- २०२२/प्र.क्र.०१/२२/१२-अ 


८) प्राचार्य, प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 

९) अधिदान व निवासी लेखाधिकारी मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

qo) लेखाधिकारी, प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 

११) श्रीमती Brae सचिन निकम, अवर सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) वित्त विभाग, कार्यासन सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 


१) मा.अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२) निवडनस्ती/१२-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


